राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
बादडाहाखान नेत्र रुग्णालय, मांडवी येथील ३ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अंनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६४/आरोग्य-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ३१ मार्च,२०२१ 


वाचा :- 
१ सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शा.नि.क्र :पदआ-२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१ दि.०६/०८/२००७. 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शा.नि.क्र:अंनिका-२०१६ /अपदे/प्र.क्र.२६४/आ-५ दि.३०/०९/२०२०. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. दि.१५/०२/२०२१. 
४) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/आस्था/कक्ष ८अ /३ 
अ.पदे/९७५/२०२१, दि.१५/०३/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत कार्यरत बादशहा खान नेत्र रुग्णालय, मांडवी, जि.नांदेड येथील 
१९ अस्थायी पदांना सुधारीत आकृतीबंधानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.पदआ- 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, दिनांक ६ ऑगस्ट, २००७ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. त्यापैकी १६ अस्थायी पदे 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अंनिका/अपदे २०१२/प्र.क्र.१९१/आरोग्य-५, दिनांक १ जून, 
२०१२ अन्वये स्थायी (कायम) करण्यात आली आहेत. उर्वरित ३ अस्थायी पदे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
शासन निर्णय क्र. अंनिका-२०१६/अपदे/प्र.क्र.२६४/आरोग्य-५, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० अन्वये दिनांक 
०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सदर मुदत दि. २८.०२.२०२१ 
रोजी संपुष्टात येत असल्याने सदरहू पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत बादडाहा खान नेत्र रुग्णालय, मांडवी, जि. नांदेड येथील 
अधिपरिचारिका, वर्ग-३ (१ पद), कक्ष सेवक वर्ग-४ (१ पद), सफाईगार वर्ग-४ (१ पद) ही ३ अस्थायी पदे 
राज्यातील जनतेला आरोग्य विषयक सुविधा पुरविण्याच्या दृष्टीने आव्यक असल्याने सदर ३ अस्थाई पदे 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१/०८/२०२१ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


पदनिर्मितीच्या शासन ee पदांची | सहाव्या वेतन आयोगानुस 

ES 
अंनिका/२०१२/प्र.क्र.११९/ । अधिपरिचारिका वर्ग-३ cee ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० 
आ-६, दि.१४/०८/१९९२. 
=a | कक्ष सेवक वर्ग-४ | fae | ४४४०-७४४० TS पे १३०० 


शासन निर्णय क्रमांक : अंनिका-२०१८/अपदे/प्र.क्र.२६४/आरोग्य -५ 


४४४०-७४४० ग्रेड पे १३०० 


३. या पदांवरील खर्च खाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करीता मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

मागणी क्र. आर-१ 

२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१-नागरी आरोग्य सेवा विषय चिकित्सा, 

११०-रुग्णालये व दवाखाने 

११० (०२) मुफसल रुग्णालय व दवाखाने 

(०१)(०१) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 

(२२१० ०१४६) (अंधत्व नियंत्रण) 


४ सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. १५ 
फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१९१५४४२२७५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Gp 


( किरण वाहुल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग-नेत्र), मुंबई. 
४) सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
५) उपसंचालक, आरोग्य सेवा लातूर/औरंगाबाद. 
६) जिल्हा शल्य चिकित्सक, नांदेड. 
७ जिल्हा आरोग्य अधिकारी, नांदेड. 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 
१०) वित्त विभाग, व्यय-१३, अर्थसंकल्प-३, अर्थसकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अर्थसंकल्प शाखा, सेवा-१, सेवा-५, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


